अमरावती महानगरपालिका स्थायी 
समितीने पारित केलेले ठराव क्र.१४१ 
दिनांक १५/१०/२०११ महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम कलम 
४५१ अन्वये निलंबीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन, 
नगरविकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-अमपा-२०१९/प्र.क्र.१४/नवि-२६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १० डिसेंबर, २०२१ 


वाचा:-आयुक्‍त, अमरावती महानगरपालिका, यांचे पत्र क्र.अमनपा/आयु/ बावप/११०९/ 
२०१९, दिनांक १८/०२/२०१९ 


प्रस्तावना :- 


अमरावती महानगरपालिकेच्या “प्रियदर्शनी मार्केटमधील गाळेधारकांसोबत करारनामे 
करुन त्यांची वसुली अधिक्षक, बाजार व परवाना विभाग यांनी करावी तसेच याच संकुलामधील 
इतर अर्जदारांनी दुकाने मागणी केलेली आहे, त्यांनाही याच अटी व शार्तीनुसार गाळे देण्यात 
येवून त्यांच्या सोबत करारनामा करण्यात यावा ” हा ऐनवेळचा विषय समाविष्ट करुन स्थायी 
समितीने ठराव क्र.१४१ दि.१५/१०/२०११ ठराव मंजूर व कायम केला होता. 

सदर ठराव हा महानगरपालिकेच्या आर्थिक हिताचा नसल्याने, सदर ठराव महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४५१ नुसार विखंडीत करण्यात यावा, अशी विनंती 
आयुक्‍त, अमरावती महानगरपालिका यांनी संदर्भाधीन प्रस्तावान्वये शासनाकडे केलेली आहे. 


तद्नुसार, सदर ठराव महानगरपालिकेच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने हानीकारक 
असल्याचे, आयुक्‍त, अमरावती महानगरपालिका यांच्या प्रस्तावावरुन दिसून येते. त्यानुसार 
अमरावती महानगरपालिका स्थायी समिती ठराव क्र.१४१ दिनांक १५/१०/२०११ हा महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमातीळ कलम ४५१ नुसार निर्णय घेण्याची बाब शासनस्तरावर 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१. अमरावती महानगरपालिका स्थायी समिती ठराव क्र.१४१ दिनांक १५/१०/२०११ हा 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ४५१ (१ नुसार प्रथमत: निलंबित करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अमपा-२०१९/प्र.क्र.१४/नवि-२६ 


२. तथापि, यावर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कळम ४५१(२) नुसार 
आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसात सर्व संबंधितांना अभिवेदन करण्यास संधी देण्यात येत 
आहे. विहीत मुदतीत अभिवेदन प्राप्त न झाल्यास, या अधिनियमातील कलम ४५१(३) नुसार 
पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२१०१७१३५५९०२५ 


असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vidya Ramappa Hampayya 
Date: 2021.12.10 17:14:27 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.महापौर, अमरावती महानगरपालिका, अमरावती, द्वारा आयुक्‍त, अमरावती 
महानगरपालिका, अमरावती. 

आयुक्‍त, अमरावती महानगरपालिका, अमरावती 

प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे वि.का.अ. नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (नवि-२६), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती, कार्यासन नवि-२६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


